प्रतिनियुक्तीने अथवा शासकीय सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित 
कामासाठी घेण्याबाबतचे मागणीपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०२४ 


प्रतिनियुक्तीने शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी 
घेण्याबाबतचे मागणीपत्र 


मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे या 


यंत्रणेमार्फत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणळोट विकास घटक २.० ही योजना 
राबविण्यात येत आहे. सदर यंत्रणेच्या कार्यालयातील खाली नमूद केलेली पदे त्यामध्ये नमूद केलेल्या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने अथवा शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून विवक्षित 
कामासाठी करार पध्दतीने भरण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदाचे नांव वेतनश्रेणी पात्रता क्षणिक अर्हता व अनुभव 
| अपर मुख्य एस-२५ समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये । केद्र शासनाच्या 
कार्यकारी अधिकारी, | ७८८००- | वेतन आहरित करीत ।मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
गट-अ २०९२०० । असलेल्या कृषी विज्ञान, मृद व जल 
- १पद अधिकाऱ्यांमधून व्यवस्थापन व वनीकरण 
प्रतिनियुक्तीने अथवा  । विज्ञान, मनुष्यबळ 
गट-अच्या वरिष्ठ विकास, समुदाय विकास, 
वेतनश्रेणीमधून गृहविज्ञान या 
सेवानिवृत्त झालेल्या । विषयांमधील पदवी ही 
अधिकाऱ्यांमधून करार | शैक्षणीक अर्हता. 
पध्दतीने. पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक, तसेच 
शासकीय सेवेतील 
प्रशासकीय व 
व्यवस्थापकीय 
कामकाजाचा ५ वर्षांचा 
अनुभव. 
२ | सह मुख्य कार्यकारी | एस-२३ समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये । केंद्र शासनाच्या 
अधिकारी, गट-अ | ६७७००- । वेतन आहरित करीत । मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
- १ पद २०८७०० । असलेल्या राज्य कृषी विज्ञान, मृद व जल 
सेवेतील व्यवस्थापन व वनीकरण 
अधिकाऱ्यामधून विज्ञान, मनुष्यबळ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


अ.क्र पदाचे नांव वेतनश्रेणी पात्रता शैक्षणिक अर्हता व अनुभव 

प्रतिनियुक्तीने किंवा विकास, समुदाय विकास, 

सेवानिवृत्त झालेल्या | गृहविज्ञान या 

अधिकाऱ्यांमधून करार | विषयांमधील पदवी ही 

पध्दतीने. शैक्षणीक अर्हता. 
पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक, तसेच 
शासकीय सेवेतील 
प्रशासकीय व 
व्यवस्थापकीय 
कामकाजाचा ५ वर्षांचा 
अनुभव. 

३ | उप मुख्यकार्यकारी | एस-२० समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये । केंद्र शासनाच्या 
अधिकारी, गट-अ । ५६१००-  । वेतन आहरित करीत ।मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
(कृषी) १७७५०० _ असलेल्या राज्य कृषी व कृषीशी निगडित 

aes सेवेतील कृषी अधिकारी | तत्सम विषयांमधील 

संवर्गातून पदवी ही शैक्षणीक अर्हता 

प्रतिनियुक्तीने. व त्या क्षेत्रातील कमीत 
कमी ५ वर्षांचा अनुभव, 
तसेच शासकीय सेवेतील 
प्रशासकीय व 
व्यवस्थापकीय 
कामकाजाचा अनुभव. 
पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक. 

४ | उप मुख्य कार्यकारी | एस-२० समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये | केंद्र शासनाच्या 
अधिकारी, गट-अ । ५६१००-  । वेतन आहरित करीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
क्षमता बांधणी) atsta4oo असलेल्या जलसंधारण | अभियांत्रिकी (स्थापत्य) या 

ते अधिकारी संवर्गातून | विषयांमधील पदवी ही 

प्रतिनियुक्तीने. शैक्षणीक अर्हता व 

जलसंधारण क्षेत्रातील 
कमीत कमी ५ वर्षांचा 
अनुभव. 
पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक. 

५ | उप मुख्यकार्यकारी | एस-२० उपजिल्हाधिकारी संवर्ग | शासकोय सेवेतील 
अधिकारी, गट-अ ५६१००- व समकक्ष प्रशासकीय व 
[संनियंत्रण व १७७५००  । वेतनश्रेणीमध्ये वेतन | व्यवस्थापकीय 

आहरित करीत कामकाजाचा ५ वर्षांचा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


मूल्यमापन) 
- १ पद 


असलेल्या संवर्गातील 


अनुभव. 


पदाचे नांव 


वेतनश्रेणी 


पात्रता 


क्षणिक अर्हता व अनुभव 


अधिकाऱ्यामधून 
प्रतिनियुक्तीने. 


प्रशासन अधिकारी, 


गट-ब 
- १ पद 


एस-१६ 
४४९००- 
१४२४०० 


समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये 
वेतन आहरित करीत 
असलेल्या राज्य 
शासनाच्या सेवेतील 
अधिकाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने किंवा 
सेवानिवृत्त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांमधून करार 
पध्दतीने. 


प्रशासकीय कामकाजाचा 
५ वर्षांचा अनुभव. 


तंत्र अधिकारी, 
गट-ब 
- १ पद 


एस-१६ 
४४९००- 
१४२४०० 


कृषी सेवेतील समकक्ष 
वेतनश्रेणीमध्ये वेतन 
आहरित करीत 
असलेल्या 
अधिकाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने किंवा 
सेवानिवृत्त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांमधून करार 
पध्दतीने. 


पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक. 


कृषी पर्यवेक्षक 
- २ पदे 


एस-१३ 
३५४००- 
११२४०० 


कृषी सेवेतील समकक्ष 
वेतनश्रेणीमध्ये वेतन 
आहरित करीत 
असलेल्या राज्य 
शासनाच्या सेवेतील 
कर्मचाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने. 


पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक. 


कृषी सहाय्यक 
- २ पदे 


एस-१० 
२९२००- 
९२३०० 


कृषी सेवेतील समकक्ष 
वेतनश्रेणीमध्ये वेतन 
आहरित करीत 
असलेल्या राज्य 
शासनाच्या सेवेतील 
कर्मचाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने. 


पाणलोट विकास कामांचा 
३ वर्षांचा अनुभव 
बंधनकारक. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


जे; सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व झासन निर्णय दि.१६.०२.२०१८ 
अन्वये प्रतिनियुक्ती धोरणासंदर्भातील नमूद सर्व अटी व शर्ती, शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांसह लागू राहतील. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व झासन निर्णय दि.२१.०२.२०१८ 
अन्वये शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबतचे 
धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती, शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांसह लागू राहतील. 


४. प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती दि.३१.०३.२०२६ किंवा योजनेचा कालावधी संपेपर्यंतचा कालावधी 
यापैकी नंतर घडेल त्या कालावधीसाठी राहील. करार पध्दतीने देण्यात येणारी नियुक्ती ही प्रथमतः १ 
वर्षाकरिता राहील. आवश्‍यकतेनुसार ३ वर्षे किंवा योजनेचा कालावधी संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
नुतनीकरण करण्यात येईल. 


4, सर्व प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात ad की, सदर परिपत्रक त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यरत असलेल्या वर नमूद केलेल्या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निर्दशनास 
आणण्यात यावे. 

६. सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छुक व पात्र अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे 
अर्ज सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-ड) भरून असे परिपूर्ण भरलेले अर्ज त्यांच्या 
प्रशासकीय विभागामार्फत निम्न स्वाक्षरिताकडे परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांत पोहचतील 
अशा बेताने पाठवावेत. 

७. सदर पदावर करार पध्दतीने काम करण्यास इच्छुक व पात्र अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे 
अर्ज सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-ड) भरून असे परिपूर्ण भरलेले अर्ज निम्न 
स्वाक्षरिताकडे परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांत पोहचतील sean बेताने पाठवावेत. 


é. प्रशासकीय विभागांनी / संवर्ग नियंत्रक विभागांनी परिपूर्ण स्वरूपातील अर्ज त्यांच्या 
आवश्यक प्रमाणपत्रासह व संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
सत्यप्रतीसह या विभागाकडे कोणत्याही परिस्थितीत परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांत 
पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत. विहित मुदतीत अर्ज प्राप्त न झाल्यास अशा अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२६१५५०४७९६२६ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(मृ. सं. देशपांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर जाहिरात आपल्या विभागाच्या संकेतस्थळावर व 
मंत्रालयीन इंट्रानेटवर प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच आपल्या विभागातील 
इच्छुक अधिकाऱ्यांची माहिती विहित परिशिष्ट-ड मध्ये पाठविण्यात यावी. 

सामान्य प्रशासन विभाग (का.१४), मंत्रालय, मुंबई, 

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

यांना विनंती करण्यात येते की, सदर जाहिरातीस शासनाच्या संकेतस्थळावर संदेश फलक 
टॅबखाली प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

मृद व जलसंधारण विभाग/जल-५, मंत्रालय, मुंबई 

यांना विनंती करण्यात येते की, सदर जाहिरातीस विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


परिशिष्ट-ड 


अधिकारीकर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम/ 


२. | सध्या वेतन घेत असलेली वेतनश्रेणी 

३. | जन्म दिनांक 

४. | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 

५. | पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 

६. । सेवानिवृत्तीचा दिनांक पहा शासन निर्णय) 
.दि१७/१२/२०१६ मधील तरतुद ५(क) (६( 

७. | शौक्षणिक अर्हता 

८. | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

९. । मागील वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या ५ 
छायाप्रती.मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू) 
नयेत.( 

रति ०. | Fad दायित्व सादर केली आहेत का? 
(दि.३१/०३/२०२४ रोजीचे( 

हि १. | ५०/व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का ५५? 
(लागू असल्यास( 

१२ | संबंधित कर्मचायाला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती - 
पद) दिली असल्यास तपशील,ठिकाण व 
कालावधी( 

१३ | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी 
सुरु अथवा प्रस्तावित आहे काय? 

१४ । मागील प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत आल्याचा 


दिनांक पासुन वर्षे पुर्ण झाली आहेत का ३? 


१५ 


प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे? 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


